शुध्दीपत्रक- कारागृहाचे वर्गीकरण बदलणेबाबत- 
बारामती शहर, सबजेलच्या बांधकामासाठी 
रु.१४,९६,०३,०००/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. जेएलएम०२२१/प्र.क्र.३५/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २४ जून, २०२४. 


संदर्भ: 


१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.जेएलएम०२२१/प्र.क्र.३५/तुरुंग-२, दिनांक २६.२.२०२१ 
व दिनांक २६.४.२०२३. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र. बिएलडी/ बाजिका/नआ-मंजुरी/३१७९/२०२४ कक्ष-६ (3) 
दिनांक ९.४.२०२४. 

३. शासन अधिसूचना क्र. जेएलएम१०१३/प्र.क्र.११५/१३/तुरुंग-२, दिनांक १.१२.२०१५. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६.२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
बारामती शहर, सबजेल बांधकामाच्या रु.१४,९६,०३,०००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, क्र.१ येथील दिनांक २६.४.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये “बारामती शहर, सबजेल” या कारागृहास “बारामती जिल्हा कारागृह वर्ग-२” असे 
घोषित करण्यात आले. 


कारागृहातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास कारागृह परिसरातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना तातडीने कर्तव्यावर बोलावून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याकरिता 
कारागृह नियमावलीतील तरतुदीनुसार कारागृह परिसरातच शासकीय निवासस्थान असणे 
आवरऱ्यक असल्याने सदर कारागृहाची बंदी क्षमता कमी करुन निवासस्थाने देखील याच 
भुखंडामध्ये बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे, आता बारामती जिल्हा कारागृह वर्ग-२ ची बंदी 
क्षमता १३० इतकी होणार असल्याने सदर कारागृहास बारामती जिल्हा कारागृह वर्ग-३ म्हणून 
घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा क्र.२ अन्वये अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने, 
संदर्भ क्र.१ येथीळ दिनांक २६.४.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे:- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलएम०२२१/प्र.क्र.३५/तुरुंग-२ 


सदर शासन निर्णयातील परि.क्र.१ येथे नमूद “बारामती जिल्हा कारागृह 


वर्ग-२” या ऐवजी “बारामती जिल्हा कारागृह वर्ग-३” असे वाचावे. 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२४१४४५४६४६२९ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


id by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
a6 }d7b6e66c 


VINAYAK 
SADASHIV CHAVAN 


ashtra, 
FSAFDC7A4A26DC14D: १५28631749 
SADASHIV CHAVAN 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२/मुंबई/ नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) नियोजन, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. उपमहानिरीक्षक, कारागृह, पश्चिम विभाग, पुणे, 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१३.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बारामती, 

१४.कक्ष अधिकारी, इमा-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.निवडनस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


* *// *k 


पृष्ठ २ पैकी २ 


